डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथील मौजे 
OM, ता.नागपूर, जि.नागपूर येथील ख.क्र.२१७, 
नगर भूमापन क्र.१२६१, शिट क्र.६१ मधील ६९८० 
चौ.मी. जागा, नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ करिता 
हस्तांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.२७८/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७/१०/२०२३. 


संदर्भ: १.महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.जमीन-२०१५/प्र.क्र.४५/ज-१, 

दि.०१/०६/२०१७. 

२.व्यवस्थापकीय संचालक,महा-मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लि.नागपूर यांची 
दि.२४/११/२०२२, दि.२३/०२/२०२३ व दि.०३/०४/२०२३ ची पत्रे. 

३.नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एनएमआर-३३१८/प्र.क्र.१४५/नवि-७, 
दि.१२/०५/२०२३. 

४.कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांची जा.क्र. 
साप्रवि/जमिन/मेट्रोजनाग/६२७/५११/२०२३,दि.३१/०५/२०२३ 
व दि.१२/०९/२०२३ रोजीची पत्रे. 

५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.२९/०८/२०२३ रोजी वॉर रुम, 
मंत्रालय, मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२६/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागपूर हाहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या 
वाहतूक समस्या लक्षात घेवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने, निर्माण 
केलेल्या नागपूर मेट्रो रेळ टप्पा-१ मेट्रो मार्गिकेचा विस्तार करण्यासाठी, टप्पा-२ अंतर्गत नागपूर मेट्रो 
रेल टप्पा-२ प्रकल्पास, केंद्र शासनाने दिलेल्या मंजूरीच्या पार्श्वभूमीवर, संदर्भ क्र.३ अन्वये नागपूर 
मेट्रो रेल टप्पा-२ प्रकल्पाची, महाराष्ट्र मेट्रो LH कॉर्पोरेशन लि.नागपूर यांच्यामार्फत अंमलबजावणी 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर मेट्रो Loy टप्पा-२ अंतर्गत महा-मेट्रोचे, मेट्रो भवन 
येथील वाहनतळ व इतर वापराकरीता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला अंतर्गत कृषी 
महाविद्यालय, नागपूर येथील मौजे लेन्ट्रा,ता.नागपूर (हहर),जि.नागपूर येथील, ख.क्रं.२१७ पैकी, 
नगर भूमापन क्र.१२६१, शिट क्र.६१ आराजी १३०३७९.०० चौ.मी.पैकी ६९८० चौ.मी.जमीन, 
विनामोबदला हस्तांतरीत करण्याची विनंती संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये व्यवस्थापकीय संचालक, 
महा-मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.नागपूर यांनी या विभागास केली होती. 
त्यानुषंगाने डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांचा संदर्भ क्र.४ अन्वये अहवाल 
प्राप्त झाला होता. मौजे लेन्ट्रा, ता.नागपूर (हहर), जिल्हा नागपूर येथील भूमापन क्र.१२६१ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.२७८/७-अ, 


विद्यापीठाची जमीन, नवीन स्नातकपूर्व व स्नातकोत्तर मुलांच्या वसतीगृहाच्या विस्तारीकरणाच्या 
प्रयोजनाकरीता आवश्‍यक असल्याने महा-मेट्रोच्या वाहनतळाकरीता विद्यापीठाची जमीन उपलब्ध 
करुन देण्यास विद्यापीठाने असहमती दर्शविळी होती. तथापि, मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली वॉर रुम येथे दि.२९.०८.२०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत, कृषी विद्यापीठाची जमीन 
महा-मेट्रोला हस्तांतरीत करण्याबाबत आदेशा काढण्याचे विभागास निदेश देण्यात आळे आहेत. सदर 
निदेशानुसार तसेच, महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम, १९८३ च्या कलम ८ व कलम १२ मधील 
तरतुदींनुसार, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषी महाविद्यालय, नागपूर 
येथील कृषी विद्यापीठाची, मौजे लेन्ड्रा, ता.नागपूर (हहर), जि.नागपूर येथील ख.क्रं.२१७ पैकी,नगर 
भूमापन क्र.१२६१, शिट क्र.६१ आराजी १३०३७९.०० चौ.मी. पैकी ६९८० चौ.मी.जमीन, नागपूर मेट्रो 
रेल टप्पा-२ अंतर्गत महा-मेट्रोचे, मेट्रो भवन येथील वाहनतळ व इतर वापराकरीता हस्तांतरीत 
करण्याकरीता अकोला कृषी विद्यापीठास निदेश देवून सदर जमीन महामेट्रोस हस्तांतरीत करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथील 
मौजे लेन्ड्रा, ता.नागपूर (हहर), जिल्हा नागपूर येथील, ख.क्रं.२१७ पैकी,नगर भूमापन क्र.१२६१, शिट 
क्र.६१ आराजी १३०३७९.०० चौ. मी. पैकी ६९८० चौ.मी.जमीन, नागपूर मेट्रो रेळ टप्पा-२ अंतर्गत, 
महा-मेट्रोचे मेट्रो भवन येथील वाहनतळ व इतर वापराकरीता महा-मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.नागपूर 
यांना विनामूल्य खालील अटीच्या अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अट :- 
i. सदर जमिनीच्या मोबदल्यात महा-मेट्रोने, नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयातील स्नातकोत्तर 
मुलांच्या ८० खोल्यांचे वसतीगृह तसेच, स्नातकपूर्व मुलांच्या १५० खोल्यांच्या वसतीगृहाचे 
बांधकाम अकोला कृषी विद्यापीठास करून द्यावे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२३१०२७१७५६४७८२०१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL. 
> R AT | B H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e 1 297fd 1 e8bda9b459f85f75f159 
984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED5C 
1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2023.10.27 18:00:27 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.२७८/७-अ, 


. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (महसूल),महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (नगर विकास),नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (कृषी),कृषी व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

य 


जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. नागपूर. 
११.महासंचालक, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
१२.कुलगुरु,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला. 
१३.कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला. 


१४.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 


१५.निवडनस्ती (७-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


